शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) 
प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार दिलेल्या 
तदर्थ नियुक्त्यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.२ मे, 
२०१८ च्या अंतरीम आदेशाच्या अनुषंगाने मुदतवाढ 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग-४/२०१३ /१६-ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ४ मे, २०१८. 


वाचा:- 


१, 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३, दिनांक ९ जुले, २०१४. महाराष्ट्र राज्य 
शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक 
संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील 
नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अध्यादेश, २०१४. 


. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग क्र.सीबीसी-१०/२०१२/प्र.क्र.३५/ 


मावक, दि.१५ जुले,२०१४. 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१२/प्र.क्र.३५४/भाग-२/२०१३ 


/१६-ब, दि.२४.७.२०१४. 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१२/प्र.क्र.३५४/भाग-२/२०१३ 


/१६-ब, दि.२१.२.२०१५. 


. महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता 


(राज्यातील शौक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील 
लळोकसेवांमधील Pyaar fat पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१४, ( महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक १/२०१५) 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग- 


2/2093 /१६-ब,दि.२ डिसेंबर,२०१५ 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग-४/२०१३ /१६- 


ब,दि.१७ मे,२०१७ 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय बीसीसी २०१२/प्र.क्र.३५४/भाग-४/२०१३ /१६- 


ब,दि.९ नोव्हेंबर,२०१७ 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग-४/२०१३ 


/१६-ब,दि.२ डिसेंबर,२०१७ 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक ३१५१/२०१४ 


प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ७.४.२०१५ रोजीच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १/२०१५ या अधिनियमास स्थगिती दिली होती व मा.उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशा 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग-४/२०१३ /१६-ब 


विचारात घेता, या विभागाच्या संदर्भ og येथील  दि.२/१२/२०१५ च्या शासन 
शुद्धिपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे सुधारित आदेशा निर्गमित करण्यात आले होते. 
अ) शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्‍त पदांसाठी दि.१४.११.२०१४ पूर्वी, शैक्षणिक 
व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिली 
असल्यास, अशा पदांवर मा. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या 
प्रवर्गातील, गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त ११ 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा सदर न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय ,यापैकी 
जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता,तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्यात याव्यात. 
ब) उपरोक्त नेमणूका या मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका 
क्र.३१५१/२०१४ श्री.संजीत शुक्ला विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका या 
प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात येतील,ही बाब संबंधितांच्या 
नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. 

ARS आदेशास अनुसरून देण्यात आलेल्या नियुक्त्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी 
संपुष्टात आल्यामुळे सदर नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या वतीने मा.उच्च 
न्यायालय,मुंबई येथे वेळोवेळी दाखल करण्यात आलेल्या दिवाणी अर्जावर मा.उच्च न्यायालयाने 
वेळोवेळी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार उपरोक्त संदर्भ H.0 ते ८ येथिल शासन निर्णयानुसार 
व संदर्भ क्र.९ येथील शासन शुध्दीपत्रकानुसार , या तदर्थ नियुक्त्या दि.३ मे,२०१८ पर्यत पुढे 
चालू ठेवण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. 

उपरोक्त तदर्थ नियुकक्‍्त्यांचा काळावधी दि.३ मे,२०१८रोजी संपुष्टात आला 
असल्यामुळे तसेच मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.३१५१/२०१४ 
श्री.संजीत शुक्ला विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका या प्रकरणी अद्याप मा.उच्च 
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय न झाल्यामुळे सदर नियुक्त्यांना आणखी मुदतवाढ देण्याबाबत राज्य 
शासनाच्यावतीने मा.उच्च न्यायालय ,मुंबई येथे दिवाणी अर्ज क्र.२५/२०१८ दाखल आला 
होता.सदर दिवाणी अर्जावर मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी दि.२ मे,२०१८ रोजी दिलेल्या 
आदेशानुसार सदर तदर्थ नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिका क्रमांक १४९/२०१४ 
यामध्ये शासनाने दाखल केलेल्या दिवाणी अर्ज क्र.२५/२०१८ वर मा.उच्च न्यायालयाने 
दि.२.५.२०१८ रोजी दिलेले अंतरिम आदेश खालीलप्रमाणे आहे :- 


Heard the learned counsel for the parties on the Civil Application No. 25 
of 2018. On due consideration, the Civil Application is disposed of by 
extending the time fixed in the order dated 10i, November, 2017 by further 
period of six months from today. 


२. मा.उच्च न्यायालयाचे उपरोक्‍त अंतरिम आदेशा विचारात घेऊन शासन खालील प्रमाणे 
आदेठऱा देत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग-४/२०१३ /१६-ब 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांच्या दि.(७.४.२०१५ रोजीच्या अंतरिम आदेशानुसार उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.६ येथिल शासन शुद्धिपत्रकान्वये शासकीय व निमशासकीय सेवेतील Rat 
पदांसाठी दि.१४.११.२०१४ पूर्वी, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या 
आरक्षणासह दिलेल्या जाहिरातीनुसार , अशा पदांवर मा. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय 
होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील, गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत 
जास्त ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा सदर न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय ,यापैकी 
जे अगोदर घडेल त्या काळलावधीकरिता,तदर्थ स्वरूपात दिलेल्या नेमणुका, मा.उच्च 
न्यायालयाच्या दि.२.५.२०१८ च्या अंतरिम आदेशानुसार पुढील सहा महिने म्हणजे दि.३ नोव्हेंबर, 
२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यात याव्यात. 
३. सदर झासन निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, 
महानगरपालिका, नगरपालिका, शौक्षणिक संस्था,स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, 
महामंडळे,शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था,विद्यापीठे,महकारी संस्था , शासकीय उपक्रम व 
शासनाच्या अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू राहील. 
याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय 
कार्यालयांना/आस्थापनांना योग्य ते area निर्गमित करावेत व सदर आदेशाची संबंधित 
प्रशासकिय विभागाने तातडीने अंमलबजावणी करावी. 
8. सदर झासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०५०४१५५२५५०७०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Sudam Eknath 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 


Andhale Ne 
(सु.ए. आंधळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


३.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४.मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 

५.मा. विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 

६.सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

७.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
९.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा) 
१०.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) 
११.सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

१२.सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष) 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/भाग-४/२०१३ /१६-ब 


१४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

१६.प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 

१७.प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१८.प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 
१९.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२०.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 

२१.सचिव,राज्य माहिती आयोग, 

२२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलय, मंत्रालय, मुंबई, 
२३.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

२४.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

२५.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२६.संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 

२७.आयुकक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२८.संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

२९.संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 

३०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
३१.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

३२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३४.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
३५.सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३६.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३७.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य, 
३८.निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


KKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


